सरकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे, क्रीडा व 
बहुउद्देशिय संस्था, पळसखेड, बुलढाणा संचालित 
सरकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे 
माध्यमिक विद्यालय, गिरोली, बुलढाणा या 
शाळेचे, कुलस्वामीनी तुळजाभवाणी शिक्षण क्रीडा 
व ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, खल्याळ 
गव्हाण, बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३३२३/प्र.क्र.३०२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र. शिउसं/माद्यमिक/२७३/२०२३ 
दि. १०.०१.२०२३ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

सरकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे, क्रीडा व बहुउद्देशिय संस्था, पळसखेड, झाल्टा, ता. देऊळगांव 
राजा, जि.बुलढाणा संचालित सरकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे माध्यमिक विद्यालय, गिरोली, 
ता.देऊळगांव राजा, जि.बुलढाणा या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक ( इयत्ता ८ वी ते १० वी) शाळेचे, 
कुलस्वामीनी तुळजाभवाणी शिक्षण क्रीडा व ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, खल्याळ गव्हाण, ता. देऊळगांव 
राजा, जि.बुलढाणा या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन कुलस्वामीनी तुळजाभवाणी शिक्षण क्रीडा व ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, 
खल्याळ गव्हाण, ता. देऊळगांव राजा, बुलढाणा या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित 
करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३३२३/प्र.क्र.३०२/एसएम-१ 


(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शर्ती 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१७५९२७८३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c- }=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDU MENT, 
254. 6bd 1a! id 
10032, st: 
MUNDHE : 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), बुलढाणा. 

अध्यक्ष/ सचिव, सरकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे, क्रीडा व बहूद्देशिय संस्था, पळसखेड, 

झाल्टा, ता. देऊळगांव राजा, जि.बुळढाणा. 

4) अध्यक्ष/ सचिव, कुलस्वामीनी तुळजाभवाणी शिक्षण क्रीडा व ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय संस्था, 
खल्याळ गव्हाण, ता. देऊळगांव राजा, बुलढाणा. 

६) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


